इयत्ता १० वी 92 वी मधील शालांत व 
उच्च माध्यमिक शालांत परिक्षेत विशोष 
गुणांसह प्रविण्य मिळविणा-या अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर 
बक्षिस योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:-शाआशा-२०१९ /प्र.क्र.२२८ /का.१३ 
मंत्रालय,मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जुलै, २०१९. 


वाचा:- 9) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक-शाआशा-२००३/प्र.क्र.१७७७/ 
का.६(३), दि.२० जून, २००३ 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.बीयुडी/पूरक मागण्या/प्र.क्र.४२/का.७, 
दि.०८ ऑगस्ट, २००३ 
3) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.शाआज्या-२००३/प्र.क्र.१०१/का.१३, 
दि.१४ ऑगस्ट, २००३ 
४) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.१६ जुले, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.(४) येथील शासन निर्णयातील मुद्दा (२) मध्ये “१२ वी मधील” या शब्दानंतर 
कला, विज्ञान व वाणिज्य हे शब्द समाविष्ट करण्यात यावेत. तसेच एकूण रू. २०,००,००० ऐवजी 


रू.३०,००,०००/- असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०११६५४५८५१२४ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Subrao Narayan Digitally signed by Sub पी yi hg ग बिताल 


partment, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dcaleb8ab54859eae 


Shinde रन कक a 
(सु.ना.शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाआशा-२०१९ /प्र.क्र.२२८ /का.१३ 


. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- Yoo ०३२. 

. सर्वमा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
५. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
६. सर्वमा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 

. ada. विधानपरिषद सदस्य. 
९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१०. मा. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
११. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
१३. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 
१६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 
१७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२१. सर्व मुख्याध्यापक, शासकीय आश्रमशाळा, आदिवासी विकास विभाग (प्रकल्प अधिकारी 

यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


